प्रपत्र बढती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : एएससी १५१८/प्र.क्र.१३९/१४-अ, 
खोली क्र. ५५७/५५९ (विस्तार), पाचवा मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ:- १. शासन आदेश समक्रमांक दि.९.५.२०१९ व दि. ७.६.२०१९ 
२. मा.मुख्यमंत्री सचिवालयाची दि.२३.५.२०१९ चे टिप्पणी 


आदेश 


संदर्भाधिन क्र.२ येथील दिनांक ९.५.२०१९ च्या शासन आदेशान्वये श्री.सु.भा.कारंजकर, निवडश्रेणी 
लघुलेखक यांना वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्या आली आहे. 
श्री.कारंजकर यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभागात करण्यात आली आहे. प्रशासकीय 
कारणास्तव श्री.सु.भा.कारंजकर, निवडश्रेणी लघुलेखक यांची वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावरील पदस्थापना प्रपत्र 
बढतीने मा.मुख्यमंत्री सचिवालयात दिनांक ९.५.२०१९ पासून करण्यात येत आहे. सदर प्रपत्र बढतीचा कालावधी 
६ महिन्यांसाठी म्हणजे दिनांक ९.५.२०१९ पासून ८.११.२०१९ पर्यंत राहील अथवा सध्याचे मंत्रिमंडळाच्या 
कालावधीपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल या कालावधीसाठी देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८०८१६२५३५४६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


it Of Mahi 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
1 ral 
mini Department, postalCode=400032, 
ra, 


Gaj 
ajanan = 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled 
74 
B h | mM fa (0 G U fav imber=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b313c3fefSde2ad659 
3607 3b682d6b6fccbBaecf, Bhimra 


(ग. मि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्री.सु.भा.कारंजकर, वरिष्ठ स्वीय सहायक (सामान्य प्रशासन विभागामार्फत) 
प्रत, 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवडनस्ती. 


Cc 40 A -0 


